अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ सिंचन मंडळ, 
यवतमाळ व त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या ३ 
विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी व 
रूपांतरीत अस्थायी पदांना दि.०१/०९/२०२३ ते 
दि.२९/०२/२०२४ या कालावधीसाठी मुदतवाढ 
मिळणे बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय - मुवाढ -२०२३/(प्र.क्र. ११७/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
दिनांक: - १७/१०/२०२३ 


संदर्भ :- १. शासन निर्णय क्र.मुवाढ- २०२३/प्र.क्र.२५/२३/लाक्षेवि (आस्था), दि.३१/०३/२०२३. 
२. वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.३१/०८/२०२३ व 
दि.०६/०९/२०२३. 
३. अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ सिंचन मंडळ, यवतमाळ यांचे पत्र जा.क्र.३१५४/आ-३/यसिंमं/ 
मुदतवाढ/२०२३,  दि.१४/०८/२०२३,  जा.क्र.३६०२/आ-३/यसिमं/  मुदतवाढ/२०२३, 
दि.२६/०९/२०२३ व जा.क्र.२६१०/आ-३/यसिमं/ मुदतवाढ/२०२३, दि.२७/०९/२०२३. 
प्रस्तावना - 

अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ सिंचन मंडळ व त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या (२) कार्यकारी अभियंता, 
यवतमाळ पाटबंधारे विभाग, यवतमाळ (३) कार्यकारी अभियंता, अरुणावती पाटबंधारे विभाग, दिग्रस (४ 
कार्यकारी अभियंता, बेंबळा प्रकल्प विभाग, यवतमाळ या कार्यालयांतील नियत अस्थायी व रुपांतरित अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये दि.०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात आली होती. अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ सिंचन मंडळ, यवतमाळ यांनी त्यांच्या संदर्भ क्र.३ 
येथील पत्रान्वये त्यांचे मंडळ कार्यालय व मंडळांतर्गत असलेल्या विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ७११ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ३३ पदांना दि.०१/०९/२०२३ ते 
दि.२९/०२/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ मिळणेबाबत विनंती Hott आहे. 


परंतु, वित्त विभागाने संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये, सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या 
आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात 
आलेल्या परंतू, ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी 
पदांना दिनांक ०१/०९/२०२३ ते दिनांक २९/०२/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 


त्यामुळे संदर्भ क्र ३ येथील प्रस्तावास अनुसरुन अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ सिंचन मंडळ, 
यवतमाळ यांनी त्यांचे मंडळ कार्यालय व मंडळांतर्गत असलेल्या विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ७११ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ३३ पदांना दि.०१/०९/२०२३ ते 
दि.२९/०२/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय 
घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२३/(प्र.क्र. ११७/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


शासन TAU :- निर्णय :- 


जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहिती विचारात घेऊन खालील तक्त्यामध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ सिंचन मंडळ, यवतमाळ यांचे कार्यालय व त्याअंतर्गत ३ 
विभागीय, कार्यालयातील कार्यालयनिहाय आकृतीबंधानुसार मंजूर आस्थापनेवरील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ७११ पदांना व रूपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील ३३ पदांना संदर्भ क्र.२ येथील वित्त 
विभागाच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार,दि.०१/०९/२०२३ ते 


दि.२९/०२/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मंजूरी देण्यात येत आहे. 


दि.०१/०९/२०२३ ते दि.२९/०२/२०२४ 
अ. els मंजुर दतत मुख्य Saris व 
ae कार्यालयाचे नावा | आकृतीबंधानुसार मंजुर | अस्थायी haan 
पदे नियत अस्थायी । आस्थापना 
आस्थापना 
| २ ३ ye | y 
| अधीक्षक अभियंता, २८ | 
यवतमाळ सिंचन मंडळ, मागणी क्र. आय-३ 
यवतमाळ २७०१, मोठे व मध्यम 
2 । कार्यकारी अभियंता, ४५३ _ q पाटबंधारे 
यवतमाळ पाटबंधारे (८०), सर्व साधारण 
विभाग, यवतमाळ (०४) परिरक्षण आस्थापना 
३ | कार्यकारी अभियंता, १२४ २१ (०४) (२१) अधीक्षक अभियंता, 
अरुणावती पाटबंधारे यवतमाळ पाटबंधारे मंडळ, 
विभाग, दिग्रस यवतमाळ (अनिवार्य) 
४ । कार्यकारी अभियंता, १०६ चो (२७०१ सी ०५१) 
बेंबळा प्रकल्प विभाग, 
यवतमाळ 
एकूण ot 33 


अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ सिंचन मंडळ, यवतमाळ कार्यालयांतर्गत आकृतीबंधानुसार ७११ पदे 

नियत अस्थायी आस्थापनेवरील आहेत. आता या संस्थेतील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ७११ मंजूर पदांना 
ती सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नाही, तसेच ती पदे सुधारित आकृतीबंधानुसार मंजूर झालेल्या 
४५२९७ पदांच्या मर्यादेत आहेत व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ३३ पदांना संबंधित कर्मचारी कार्यरत 
असेपर्यंत किंवा दि.२९/०२/२०२४ यापैकी जे अगोदर घडेल तो पर्यंत, या अटीच्या अधीन राहून 
दि.०१/०९/२०२३ ते दि.२९/०२/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

१. उपरोक्त पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत राहतील. 

२. ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नसतील, 

तसेच पदे व्यपगत झालेली नसतील. 


पृष्ठ २४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२३/(प्र.क्र. ११७/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


3. रुपांतरीत आस्थापनेवरील पदे, त्या पदावर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चालू राहतील. 

४. जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहितीनुसार पदांची संख्या / पदामधील घट / 
पदामधील वाढ / सेवानिवृत्ती इ. माहिती अंतिम / अचूक आहे असे गृहित धरून पदांना मूदतवाढ देण्यात 
येत आहे. 

५. या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह विहित वेळेत सादर करण्यात 
यावा. 

हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. 
दि.३१/०८/२०२३ व दि.०६/०९/२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर 
करुन करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२३१०१७१५१६२३९६२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
PRADNYA SH YAM 00009५ by PRADNYA SHYAM 


DN: CN = PRADNYA SHYAM MESHRAM, 


M ESH RAM C = IN, S = Maharashtra, O = 


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU 
= WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Date: 2023.10.17 15:19:15 +05'30' 


(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
सहपत्र:- परिशिष्ट- “अ” व १ते ७ विवरणपत्रे 


प्रत: 
. महाळेखापाल-१, (लेखा परीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
. महालेखापाल-२, (लेखा परीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपुर. 
. वित्त विभाग, (व्यय-१२)/अर्थ-१९, मंत्रालय, मुंबई- ३२, 
, अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ सिंचन मंडळ, यवतमाळ. 
त्यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या अधिकारी/कर्मचारी 
यांच्या व्यतिरिक्त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या शासन 
निर्णयान्वये दिलेल्या मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या चुकीचा अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी 
यांची वेतन देयके अदा केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. 
त्याचप्रमाणे अस्थायी पदांना मुदतवाढ देत असताना, वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलल्या 
शासन निर्णयातील सूचना/अटींची पूर्तता होत असल्याबाबत खातरजमा करण्याबाबतची जबाबदारी 
आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. 
५. कार्यकारी अभियंता, यवतमाळ पाटबंधारे विभाग, यवतमाळ, 
६. कार्यकारी अभियंता, बेंबळा पाटबंधारे विभाग, यवतमाळ, 
. कार्यकारी अभियंता, बेंबळा प्रकल्प विभाग, यवतमाळ, 
८. कार्यकारी अभियंता, अरूणावती पाटबंधारे विभाग, दिग्रस, 
. कोषागार अधिकारी, यवतमाळ 
१०. कक्ष अधिकारी, जलसंपदा विभाग/आ (प्रशि)/अर्थ-१/२, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. लाक्षेवि (आस्था) कार्यासन संग्रहार्थ. 


Cc “८७ A OO 


पृष्ठ २४ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -2023/ (H.W. ११७/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


परिशिष्ट-“अ 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२३/(प्र.क्र.११७/२३)/लाक्षेवि(आस्था), दि. १७/१०/२०२३ चे सहपत्र 


अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ सिंचन मंडळ, यवतमाळ व मंडळांतर्गत 3 विभागीय कार्यालयातील 
नियत व रूपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे. 


दि. ०१/०९/२०२३ ते 


URCES 


दि.२९/०२/२०२४ 
— a आ न साठी मुदतवाढ मुख्य लेखाशीर्ष व 
* नियत अस्थायी रुपांतरीत उपलेखाशीर्ष 
आस्थापना अस्थायी 
आस्थापना 

डि २ ३ | दु 
7 अधीक्षक अभियंता, २८ शि 

यवतमाळ सिंचन मंडळ, | (विवरणपत्र-१) 

यवतमाळ मागणी क्र. आय-३ 
२ | कार्यकारी अभियंता, 843 ११ aca os मोळ कु. ae 

यवतमाळ पाटबंधारे (विवरणपत्र-२) | (विवरणपत्र-प) | (ला ier 

ताता 
विभाग, यवतमाळ oe ह लावा शा 
त (०४) परिरक्षण आस्थापना 
३ कार्यकारी ; 928 २१ en 
peas eee a तया ललना (०४) (२१) अधीक्षक ; 
अरुणावती पाटबंधारे (विवरणपत्र-३) । (विवरणपत्र-६) र त्र 
तिर गर यवतमाळ पाटबंधारे मंडळ, 
; भवत यवतमाळ (अनिवार्य) 

४ | कार्यकारी ; १०६ ०१ (२७०१ सी ०५१) 

बेंबळा प्रकल्प विभाग, (विवरणपत्र-४  । (विवरणपत्र-७ 

यवतमाळ 

एकूण 0७११ ३३ 
Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 
2 RAD NYA S HYAM DN: CN = PRADNYA SHYAM MESHRAM, C = IN, S = 
MESHRAM MAHARASHTRA, OU - WATER RESO 
Date: 2023.10.17 16:19:90 +05'30 
(प्रज्ञा मेश्राम) 


कार्यासनन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ २४ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२३/(प्र.क्र. ११७/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


विवरणपत्र - १ 


शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२३/(प्र.क्र.११७/२३)/लाक्षेवि.(आस्था), दि. १७/१०/२०२३ चे सहपत्र 


अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ सिंचन मंडळ, यवतमाळ 
नियत अस्थायी आस्थापनावरील पदे 


अ.क्र. | कार्यालयाचे पदनाम दि.०१/०९/२०२३ ते 
नाव दि.२९/०२/२०२४ या कालावधीसाठी 
मुदतवाढ देण्यात आलेली अस्थायी 

पदे 

| 2 ३ a | 
1 ae | अधीक्षक । अधीक्षक अभियंता a, 
Q अभियंता, । सहा. अधीक्षक अभियंता 1१ 
३ यवतमाळ =| Gar. अभि. श्रेणी-२/शा.अ./क.अ. ३ 
४ | सिंचन मंडळ, | प्रमुख आरेखक 1१ 
4 यवतमाळ । अआरेखक श्रेणी-२ |. ce 
न अधीक्षक 1१ 
9 प्रथम लिपिक 1१ 
वरिष्ठ लिपिक ४ 

कनिष्ठ लिपिक ४ 

| qo | ० टंकलेखक ३ 
|: a निम्नश्रेणी लघुलेखक a Se 
१२ संगणक |. 7 
१३ वाहन चालक 16 | 
१४ नाईक Po 
१५ शिपाई ३ 
१६ चौकीदार शिका 
एकूण २८ 


PRADNYA SHYAM 00-०१ Sivan ४०५५५५४ c= 
= Maharashtra, O = 
MESHRAM १०007 WATER RESCURGES 


Date: 2023.10.17 15:19:46 +05'30' 
(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ २४ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२३/(प्र.क्र. ११७/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


विवरणपत्र - 2 


शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२३/(प्र.क्र.११७/२३)/लाक्षेवि(आस्था), दि. १७/१०/२०२३ चे सहपत्र 
मंडळाचे नाव :- अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ सिंचन मंडळ, यवतमाळ 


विभागाचे नाव:- कार्यकारी अभियंता, यवतमाळ पाटबंधारे विभाग, यवतमाळ 
नियत अस्थायी आस्थापनावरील पदे 


अ. क्र. पदांचे नाव दि.०१/०९/२०२३ ते दि.२९/०२/२०२४ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात आलेली अस्थायी पदे 

a कार्यकारी अभियंता re, | 
२ उप वि.अधिकारी/अभियंता/ 

सहाय्यक अधीक्षक अभियंता शिका 

३ स.अ.श्रे-२/जा.अ./ GA. ४ 

विभागीय लेखापाल |. ______ भो 

षु प्रथम लिपीक शिका 

नि सहा. आरेखक / आरेखक ॥._______3 अती. 

9 वरिष्ठ लिपीक षु 

अनुरेखक eh ee 

कनिष्ठ लिपीक ४ 

|. नव | दप्तर कारकुन ३ 

शि वरिष्ठ दप्तर कारकुन शिका 

१२ टंकलेखक ३ 

१३ भांडारपाल a. en 

१४ । सहा. भांडारपाल काका 

१५ । वाहनचालक i 

१६ | नाईक a 

१७ । शिपाई षु 

१८ । चौकीदार a ee 

एकुण ३६ 
पाटबंधारे उप विभाग क्र.१, यवतमाळ 
pa उ.वि.अधिकारी/अभियंता/ |. -- 7 7 फर... १ 
२ स.अ.श्रे-२/ज्ा.अ./ GA. a 


पृष्ठ २४ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२३/(प्र.क्र. ११७/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


पदांचे नाव 


दि.०१/०९/२०२३ ते दि.२९/०२/२०२४ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात आलेली अस्थायी पदे 


वरिष्ठ लिपीक 


अनुरेखक 


कनिष्ठ लिपीक 


दप्तर कारकुन 


टंकलेखक 


वाहनचालक 


शिपाई 


1१० 


चौकीदार 


OO} A} त्र णि रीज) A] ल्ल -O 


एकुण 


ae) 
an 


पाटबंधारे शाखा, यवतमाळ 


स.अ.श्रे-२/शा.अ./ क.अ. 


स्था. अभि. सहा. 


दप्तर कारकुन 


०9८ | Av] A] -0 


मोजणीदार 


Cc 
es 


कालवा निरिक्षक 


संदेशाक 


कालवा चौकीदार 


कालवा टपाली 


“० | (२ | 6 | -& 


शिपाई 


-०। -०|। ७ | oO] A] CK] AI] ©} -5 


एकुण 


A 
A 


पाटबंधारे शाखा, राळेगाव 


स.अ.श्रे-२/शा.अ./ क.अ. 


स्था. अभि. सहा. 


दप्तर कारकुन 


०9८ । AV] A] -0 


मोजणीदार 


Cc 
es 


कालवा निरिक्षक 


संदेडाक 


कालवा चौकीदार 


कालवा टपाली 


“०0 | (२ |) & । -८४ 


शिपाई 


-० | oO} wi] -०|। (२ | CK} A] 0} -5 


एकुण 


A 
A 


पाटबंधारे शाखा, जवळा 


स.अ.श्रे-२/शा.अ./ क.अ. 


स्था. अभि. सहा. 


दप्तर कारकुन 


०9८ | AV] A] -0 


मोजणीदार 


०८॥ A] -0 | -5 


पृष्ठ २४ पैकी 9 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२३/(प्र.क्र. ११७/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


अ. क्र. पदांचे नाव दि.०१/०९/२०२३ ते दि.२९/०२/२०२४ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात आलेली अस्थायी पदे 
षु कालवा निरिक्षक ८ 
नि संदेशक ८-1 12 ५ 
७ कालवा चौकीदार ३ 
८ कालवा टपाली शिका 
९ शिपाई ॥1111]1]1 '. 0॥111]1॥ 
एकुण २२ 
पाटबंधारे शाखा, दारव्हा 
।__१___| स.अ.श्रे-२/शा.अ./ क.अ. |... wv 4 
२ स्था. अभि. सहा. काशा डाक 
३ दप्तर कारकुन २ 
४ मोजणीदार ४ 
षु कालवा निरिक्षक ८ 
नि संदेशक शिका 
७ कालवा चौकीदार ३८ 
८ कालवा टपाली |: ___ cee 
९ शिपाई Se 
एकुण २२ 
पाटबंधारे उप विभाग क्र.२, यवतमाळ 
1. | उप विभागीय 
अधिकारी/अभियंता/ 11 औ. 
२ स.अ.श्रे-२/जा.अ./ क.अ. शिका 
३ वरिष्ठ लिपीक शिकावा 
४ | अनुरेखक शिका 
षु कनिष्ठ लिपीक २ 
६ दप्तर कारकुन २ 
७ टंकलेखक काका 
८ वाहनचालक शिका 
९ शिपाई 
२ 
| 90 | ० चौकीदार काका 
एकुण १३ 
पाटबंधारे शाखा, पार्थटदेवी 
बळ कीं स.अ.श्रे-२/जा.अ./ PA. ia ७. _____:" 
स्था. अभि. सहा. शिका 
दप्तर कारकुन २ 


पृष्ठ २४ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२३/(प्र.क्र. ११७/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


पदांचे नाव 


दि.०१/०९/२०२३ ते दि.२९/०२/२०२४ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात आलेली अस्थायी पदे 


मोजणीदार 


कालवा निरिक्षक 


संदेडाक 


कालवा चौकीदार 


कालवा टपाली 


शिपाई 


एकुण 


पाटबधारे शाखा, घाटंजी 


स.अ.श्रे-२/शा.अ./ क.अ. 


स्था. अभि. सहा. 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरिक्षक 


संदेशाक 


कालवा चौकीदार 


कालवा टपाली 


शिपाई 


OO} O}] AW] -० | WA] CK] A] -0 | -5 


एकुण 


A 
A 


पाटबंधारे उप विभाग क्र. 3, पुसद 


उ.वि.अधिकारी/अभियंता/ 


स.अ.श्रे-२/शा.अ./ क.अ. 


वरिष्ठ लिपीक 


अनुरेखक 


कनिष्ठ लिपीक 


दप्तर कारकुन 


टंकलेखक 


वाहनचालक 


शिपाई 


चौकीदार 


-O} जे त अ. A] ल्ल | वि) ज्ञा -O 


एकुण 


ae) 
an 


पाटबंधारे शाखा, चिखली 


स.अ.श्रे-२/शा.अ./ क.अ. 


स्था. अभि. सहा. 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरिक्षक 


NS] cc} 2A] -0 | -5 


पृष्ठ २४ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२३/(प्र.क्र. ११७/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


पदांचे नाव 


दि.०१/०९/२०२३ ते दि.२९/०२/२०२४ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात आलेली अस्थायी पदे 


संदेडाक 


a || 


 । -८४ 


कालवा चौकीदार 


ios 


कालवा टपाली 


शिपाई 


एकुण 


२२ 


पाटबंधारे शाखा, वरुड 


स.अ.श्रे-२/शा.अ./ क.अ. 


स्था. अभि. सहा. 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरिक्षक 


संदेशाक 


कालवा चौकीदार 


कालवा टपाली 


शिपाई 


OO} O}] WwW] O}] A] CK] A] -0 |) -5 


एकुण 


A 
A 


पाटबंधारे शाखा, पुसद 


स.अ.श्रे-२/शा.अ./ क.अ. 


स्था. अभि. सहा. 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरिक्षक 


संदेशाक 


कालवा चौकीदार 


कालवा टपाली 


शिपाई 


-०| O}] AV] oO] WA] CK] A] -0| -0 


एकुण 


२२ 


पाटबंधारे शाखा, कासोळा 


स.अ.श्रे-२/शा.अ./ क.अ. 


स्था. अभि. सहा. 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरिक्षक 


Wea 


OO] A] CK] A] oO} -0 


पृष्ठ २४ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२३/(प्र.क्र. ११७/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


पदांचे नाव 


दि.०१/०९/२०२३ ते दि.२९/०२/२०२४ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात आलेली अस्थायी पदे 


कालवा चौकीदार 


कालवा टपाली 


शिपाई 


एकुण 


पाटबंधारे शाखा 


, भोजला 


स.अ.श्रे-२/शा.अ./ क.अ. 


स्था. अभि. सहा. 


दप्तर कारकुन 


०८ | aw] A] -0 


मोजणीदार 


Cc 
es 


कालवा निरिक्षक 


esp 


कालवा चौकीदार 


कालवा टपाली 


“० | (२ |) 6 | -€ 


शिपाई 


OO} -9। Aw] Oo] (२ | 9८ | A] -0 | -5 


एकुण 


A 
A 


पाटबंधारे उप विभाग क्र. ४ महागांव 


उ.वि.अधिकारी/अभियंता/ 


स.अ.श्रे-२/शा.अ./ क.अ. 


वरिष्ठ लिपीक 


अनुरेखक 


कनिष्ठ लिपीक 


दप्तर कारकुन 


टंकलेखक 


वाहनचालक 


शिपाई 


1१० 


चौकीदार 


के A} आगि | कॉ A] A] -O| जने जल -~—O 


एकुण 


ae) 
aw 


पाटबंधारे शाखा 


, उमरखेड 


स.अ.श्रे-२/शा.अ./ क.अ. 


स्था. अभि. सहा. 


दप्तर कारकुन 


०9८ | “७ | A] -0 


मोजणीदार 


कालवा निरिक्षक 


Wea 


कालवा चौकीदार 


कालवा टपाली 


OO} AV] OO; (२ | CK] A] -0 |) -5 


पृष्ठ २४ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२३/(प्र.क्र. ११७/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


पदांचे नाव 


दि.०१/०९/२०२३ ते दि.२९/०२/२०२४ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात आलेली अस्थायी पदे 


शिपाई 


ff... || 


एकुण 


२२ 


पाटबंधारे शाखा, सवना (अधरपूस) 


स.अ.श्रे-२/शा.अ./ क.अ. 


स्था. अभि. सहा. 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरिक्षक 


संदेडाक 


कालवा चौकीदार 


कालवा टपाली 


शिपाई 


O} Of}; Aw] oO] WA] CK} A] -0| -5 


एकुण 


A 
A 


पाटबंधारे उप विभाग क्र. ५, पांढरकवडा 


उ.वि.अधिकारी/अभियंता/ 


स.अ.श्रे-२/शा.अ./ क.अ. 


वरिष्ठ लिपीक 


अनुरेखक 


कनिष्ठ लिपीक 


दप्तर कारकुन 


टंकलेखक 


वाहनचालक 


शिपाई 


चौकीदार 


-9 । “)) | -0 | O|] “> | “_) | OO; O|] OO] -8 


एकुण 


-O 
AU 


पाटबंधारे शाखा, वणी 


स.अ.श्रे-२/शा.अ./ क.अ. 


स्था. अभि. सहा. 


दप्तर कारकुन 


०9८ | AW] A] -0 


मोजणीदार 


Cc 
es 


कालवा निरिक्षक 


संदेशाक 


कालवा चौकीदार 


कालवा टपाली 


“० | (२) 6 । -८४ 


शिपाई 


OO} O}] WwW] O}] A] CK] A] -0 |) -5 


एकुण 


A 
A 


पृष्ठ २४ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -2023/ (H.W. ११७/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


अ. क्र. पदांचे नाव दि.०१/०९/२०२३ ते दि.२९/०२/२०२४ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात आलेली अस्थायी पदे 
पाटबंधारे शाखा, सायखेडा 
Poa | स.अ.श्रे-२/ज्ा.अ./ GA. a 
२ स्था. अभि. सहा. 1 प 
३ दप्तर कारकुन २ 
४ मोजणीदार ४ 
षु कालवा निरिक्षक ८ 
नि Wear a ae 
9 कालवा चौकीदार ३ 
८ कालवा टपाली शिया 
९ शिपाई 1 प 
एकुण 
२२ 
पाटबंधारे शाखा, करंजी 
za स.अ.श्रे-२/जा.अ./ GA. Pe ग्री. 0 
२ स्था. अभि. सहा. 1 प 
३ दप्तर कारकुन २ 
४ मोजणीदार ४ 
षु कालवा निरिक्षक ८ 
g संदेशक a aaa 
9 कालवा चौकीदार ३ 
८ कालवा टपाली 1 प 
९ शिपाई Pa 
एकुण २२ 
एकूण सर्व ४५३ 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM 


P RA D NYA S H YA M कि SHYAM MESHRAM, C = 
MESHRAM 


IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES 
DEPARTMENT 

Date: 2023.10.17 15:20:06 +05'30' 


(प्रज्ञा मेश्राम ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ २४ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२३/(प्र.क्र. ११७/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


विवरणपत्र - ३ 


शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२३/(प्र.क्र.११७/२३)/लाक्षेवि(आस्था), दि. १७/१०/२०२३ चे सहपत्र 
मंडळाचे नाव :- अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ सिंचन मंडळ, यवतमाळ 
विभागाचे नाव:- कार्यकारी अभियंता, अरुणावती पाटबंधारे विभाग, दिग्रस 


नियत अस्थायी आस्थापनावरील पदे 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव पदनाम दि.०१/०९/२०२३ ते 
दि.२९/०२/२०२४ या कालावधीसाठी 
मुदतवाढ देण्यात आलेली अस्थायी 
पदे 

za २ ३ —— a 

| a | कार्यकारी अभियंता । कार्यकारी अभियंता i. तवी, £4 

Q अरुणावती पाटबंधारे | उप का.अ./उ.वि.अ. शिका 

४ विभाग,दिग्रस स.अ.श्रे-२/जा.अ/ क.अ. ४ 

षु स्था.अ.सहाय्यक [OF 

६ विभागीय लेखापाल |. 1 ती. ____ | 

७ प्रथम लिपिक ns. || 

भांडारपाल | क्र. _. 771 

सहा. भांडारपाल शिका डााााागा 

| qo | ० आरेखक |__11 “क 11111 

।_११_ | सहा.आरेखक a ced 

१२ वरीष्ठ लिपिक 4 

१३ कनिष्ठ लिपिक ४ 

१४ अनुरेखक ॥ 1 en) 

१५ टंकलेखक ३ 

१६ संगणक rr or 

१७ FA. OTH an 

१८ वाहन चालक a _-*| 

१९ शिपाई षु 

२० चौकीदार |. ली. _/| 

एकुण ३४ 

दिं अरुणावती पाटबंधारे उपविभागीय अभियंता शिका शा 

: उपविभाग H.9 दिग्रस नवा : 
शा.अ./स.अ.श्रे-२ 

३ अनुरेखक i Sas 


पृष्ठ २४ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२३/(प्र.क्र. ११७/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


4 


| ao | 


स्थापत्य अभियांत्रीकी 
सहाय्यक 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


लिपीक-नि-टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


एकुण 


दु 


| ao | 


अरुणावती पाटबं 
उपविभाग क्र.२, दिग्रस 


उपविभागीय अभियंता 


कनिष्ठ अभियंता/ 
शा.अ./स.अ.श्रे-२ 


अनुरेखक 


स्थापत्य अभियांत्रीकी 
सहाय्यक 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


लिपीक-नि-टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


एकुण 


बि 


अरुणावती पाटबंधारे 
उपविभाग, आर्णी 


उपविभागीय अभियंता 


कनिष्ठ अभियंता/ 
शा.अ./स.अ.श्रे-२ 


अनुरेखक 


स्थापत्य अभियांत्रीकी 
सहाय्यक 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


लिपीक-नि-टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


एकुण 


लघु पाटबंधारे 
उपविभाग, पांढरकवडा 


उपविभागीय अभियंता 


पृष्ठ २४ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२३/(प्र.क्र. ११७/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


दु 


| ao | 


कनिष्ठ अभियंता/ 
शा.अ./स.अ.श्रे-२ 


अनुरेखक 


स्थापत्य अभियांत्रीकी 
सहाय्यक 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


लिपीक-नि-टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


एकुण 


4 


| ao | 


अडाण पाटबंधारे कालवे | उपविभागीय अभियंता 


उप विभाग क्र.२ दारव्हा | कनिष्ठ अभियंता/ 
शा.अ./स.अ.श्रे-२ 


अनुरेखक 


स्थापत्य अभियांत्रीकी 
सहाय्यक 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


लिपीक-नि-टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


एकुण 


एकुण नियत अस्थायी आस्थापना पदे 


१२४ 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 


PRADNYA SHYAM 0०८ 0 covenventor 


MESHRAM 


MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES 
DEPARTMENT 
Date: 2023.10.17 15:20:22 +05'30' 


(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ २४ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२३/(प्र.क्र. ११७/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


विवरणपत्र - ४ 


शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२३/(प्र.क्र.११७/२३)/लाक्षेवि(आस्था), दि. १७/१०/२०२३ चे सहपत्र 


मंडळाचे नाव :- अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ सिंचन मंडळ, यवतमाळ. 


विभागाचे नाव :- कार्यकारी अभियंता, बेंबळा प्रकल्प विभाग, यवतमाळ. 
नियत अस्थायी आस्थापनावरील पदे 


अ.क्र. | कार्यालयाचे नाव पदनाम दि.०१/०९/२०२३ ते 
दि.२९/०२/२०२४ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ 
देण्यात आलेली अस्थायी पदे 

ca 2 3 1 ee 
ae | विभागीय कार्यकारी अभियंता [= 
२ कार्यालय उपकाअ/उ.वि.अ कां 
४ बेंबळा ADT ।स.अ.श्रे-२/शा.अ/ क.अ. ४ 
५ विभाग, बेंबळा | स्था.असहाय्यक el 
नि विभागीय लेखापाल 1 १ | 
प्रथम लिपिक i ce 

भांडारपाल 1 १ | 

सहा. भांडारपाल Po 

a8 I ० आरेखक शिका 
Lae | सहा.आरेखक 1 १ | 
१२ वरीष्ठ लिपिक ५ 
१३ कनिष्ठ लिपिक ४ 
१४ अनुरेखक ee ee 
१५ टंकलेखक ३ 
१६ संगणक i. a 
१७ नि.श्रे.ल.लेखक 1 १ | 
१८ वाहन चालक a 
१९ नाईक a. oes 
20 शिपाई षु 
२१ चौकीदार 1 १ 
एकुण ३४ 

[ae बेंबळा प्रकल्प । उपविभागीय अभियंता a Sa 


पृष्ठ २४ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२३/(प्र.क्र. ११७/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


२ | उपविभाग, क्र.१ | कनिष्ठ अभियंता/शा.अ./स.अ.श्रे-२ 8 
3 थाळेगांव अनुरेखक a ae 
४ | (उपविभागीय | स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक ४ 
G कार्यालय) वरिष्ठ लिपीक 1१ 
& कनिष्ठ लिपीक २ 
७ लिपीक-नि-टंकलेखक a ळा 
८ वाहन चालक a __१| 
९ शिपाई २ 
१0० | ० चौकीदार शि गा 
एकुण १८ 
i ही बेंबळा प्रकल्प | उपविभागीय अभियंता | | 
2) उपविभाग, क्र.र | कनिष्ठ अभियंता/झशा.अ./स.अ.श्रे-२ ४ 
3 थाळेगांव अनुरेखक 1१ 
४ | (उपविभागीय स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक ४ 
5॥ कार्यालया ।वरिष्ठ लिपीक शाय 
g, कनिष्ठ लिपीक २ 
७ लिपीक-नि-टंकळलेखक शिक गाशा 
८ वाहन चालक शाक 
९ शिपाई २ 
| 90 | ० चौकीदार (.__. cn 
एकुण १८ 
चिक शे बेंबळा पाटबंधारे । उपविभागीय अभियंता a a 
२ | उपविभाग, क्र.१ । कनिष्ठ अभियंता/शा.अ./स.अ.श्रे-२ ४ 
३ | कळंब अनुरेखक (अरी 4 
४ | (उपविभागीय स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक ४ 
५ | कार्यालय) वरिष्ठ लिपीक a 
द कनिष्ठ लिपीक २ 
७ लिपीक-नि-टंकलेखक a Sn 
८ वाहन चालक a Se 
९ शिपाई २ 
१० | ० चौकीदार (|. खी. | 
एकुण १८ 
Le बेंबळा पाटबंधारे | उपविभागीय अभियंता [, —— “"ह४_ —— _| 
२ उपविभाग कनिष्ठ अभियंता/झा.अ./स.अ.श्रे-२ ४ 
3) क्र.रराळेगाव । अनुरेखक व| 
४ स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक ४ 
षु वरिष्ठ लिपीक a, on 
न कनिष्ठ लिपीक २ 


पृष्ठ २४ पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -2023/ (H.W. ११७/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


9 लिपीक-नि-टंकलेखक १ 
वाहन चालक 1 १ | 

९ शिपाई २ 
| ao | चौकीदार 1 १ | 
एकुण १८ 

एकुण नियत अस्थायी आस्थापना पदे १०६ 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 

PRADNYA S HY AM 0s:cN = PRADNYA SHYAM MESHRAM, C = IN, S 

ME 5 HRAM MAHARASHTRA, OU - WATER RESOURCES 
DEPARTMENT 


Date: 2023.10.17 15:20:39 +05'30" 


(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ २४ पैकी १९ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२३/(प्र.क्र. ११७/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


विवरणपत्र -५ 


शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२३ /(प्र.क्र.११७/२३) लाक्षेवि (आस्था), दि. १७/१०/२०२३ चे सहपत्र 


मंडळाचे नाव :- अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ सिंचन मंडळ, यवतमाळ. 


विभागाचे नाव:- यवतमाळ पाटबंधारे विभाग,यवतमाळ. 
रुपांतरीत अस्थाई आस्थापनावरील पदे 


दि.०१/०९/२०२३ ते दि.२९/०२/२०२४ या कालावधीसाठी मुदतवाढ 


अ.क्र. | शाखा/उपविभागाचे नाव | पदनाम कर्मचा-यांचे नाव सेवा निवृत्त दिनांक 
पाटबंधारे उपविभाग क्र.१, यवतमाळ 
fa | पाटबंधारे शाखा, जवळा । मजूर वसंत तोलाराम जाधव ३०.११.२०२५ 
एकुण पदे १ | 
एकूण पाटबंधारे उपविभाग क्र.१ यवतमाळ (अ) -१ 
पाटबंधारे उपविभाग क्र.२, यवतमाळ 
2 पाटबंधारे शाखा, TAS | मजूर डि.एस.हाके ३१.१०.२०२४ 
एकुण पदे :- fa 
पाटबंधारे शाखा, 
३ घाटंजी मजूर अनिल दि. गोरे ३०.०४.२०२५ 
एकुण पदे :- fq 
एकुण पाटबंधारे उपविभाग क्र.२, यवतमाळ (ब) - २ 
पाटबंधारे उपविभाग क्र.५, पांढरकवढा 
शि पाटबंधारे शाखा, 
सायखेडा मजूर दामोदर भुजंगराव जळके  । ३१.०७.२०२५ 
4 दादाजी पैकाजी नागोसे ३०.०६.२०२४ 
६ ज्ञानेश्वर महादेव महल्ले ३१.०८.२०२४ 
एकुण पदे :- ३ 
9 पाटबंधारे शाखा,करंजी । मजुर देवराव रामजी गुरनुले ३१.०७.२०२४ 
८ VAT आनंदराव सादे ३१.०७.२०२४ 
एकुण पदे :- २ 
एकुण पाटबंधारे उपविभाग क्र.५, पांढरकवढा (क) - ५ 
पाटबंधारे उपविभाग क्र.३, पुसद 


पृष्ठ २४ पैकी २० 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -2023/ (H.W. ११७/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


पाटबंधारे 

९ शाखा,चिखली बिनतारी यंत्रचालक | मारोती बाबाराव गायकवाड ३१.०३.२०२७ 
एकुण पदे :- १ | 

Fao | ० पाटबंधारे शाखा वरुड । मजूर प्रकाशा दिपळा जाधव ३०.०६.२०२५ 
एकुण पदे :- १ | 
एकूण पाटबंधारे उपविभाग क्र.३, पुसद (ड) - २ 


पाटबंधारे उपविभाग क्र.४,महागांव 


पाटबंधारे 
| शाखा,उमरखेड बिनतारी यंत्रचालक | दिगांबर किसनराव राऊत ३१.०७.२०२५ 


एकुण पदे पाटबंधारे उपविभाग क्र.४,महागांव (इ) -१ 


एकुण (अते इ) ॥ऑकककशकेकाफ 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 


P RAD NYA S HYAM DN: CN = PRADNYA SHYAM MESHRAM, C = IN, S = 


Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


MESHRAM RRS, OU ATER RESOURCES 


Date: 2023.10.17 15:20:55 +05'30' 


(प्रज्ञा मेश्राम ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ २४ पैकी २१ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२३/(प्र.क्र. ११७/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


विवरणपत्र - ६ 


शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२३/(प्र.क्र.११७/२३)/लाक्षेवि(आस्था), दि. १७/१०/२०२३ चे सहपत्र 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील कार्यरत कर्मचाऱ्याचे तपशिल दर्शाविणारे विवरण 


मंडळाचे नाव :- अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ सिंचन मंडळ, यवतमाळ. 


विभागाचे नाव :- कार्यकारी अभियंता, अरुणावती पाटबंधारे विभाग, दिग्रस 


उपविभाग - सहा.कार्यकारी अभियंता, अरुणावती पाटबंधारे उपविभाग क्र.१, दिग्रस जि:- यवतमाळ 
दि.०१/०९/२०२३ ते दि.२९/०२/२०२४ या कालावधीसाठी मुदतवाढ 


अ.क्र. | कर्मचाऱ्याचेनाव सर्वश्री पदाचे नाव सेवानिवृतीची दिनांक 
शिक २ ३ ४ 
La | विश्वनाथ भटू चव्हाण वाहनचालक ३०/०५/२०२५ 
२ | विष्णु जयराम शिदे मुकादम ३०/०६/२०२६ 
३ | मनोज रामप्रसाद नकवाल सफाई कामगार ३१/०७/२०२५ 
8 | सुधाकररामजी उमरे मजुर ३१/०५/२०२६ 
५ | दत्ता विठ्रठठल वाघमारे मजुर ३१/०५/२०२४ 
६ | bald कानबाराव मस्के मजुर ३०/०६/२०२५ 
७ । गणपत भागोजी देवकते मजुर ३१/०१/२०२८ 
८ । देवराव लिंबाजी सुरदुसे मजुर ३०/०६/२०२६ 
९ | मनोज जनार्दन तायडे मजुर ३०/०६/२०२६ 
| ao | o | देवराव रामचंद्र राठोड मजुर ३१/०७/२०२७ 
| aa | १ | मोतीराम सखाराम भारस्कर मजुर ३०/११/२०२४ 
१२ | विश्वंबर मोरोती महल्ले मजूर ३१/०५/२०२५ 
उपविभाग- सहा.कार्यकारी अभियंता, अरुणावती पाटबंधारे उपविभाग क्र.२, दिग्रस 
जि यवतमाळ 
१३ | शेख युनुस शोख अब्दुल मजुर ३०/०६/२०२४ 
१४ | विलास चंपतराव शिंदे मजुर ३१/०८/२०२७ 
१५ | रामराव सखाराम जाधव मजुर ३१/०७/२०२५ 
उपविभाग - उपविभागीय अभियंता , अरुणावती पाटबंधारे उपविभाग, आर्णी. 


पृष्ठ २४ पैकी २२ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -2023/ (H.W. ११७/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


१६ । अविनाश उत्तमराव किलोर मजुर ३०/११/२०२४ 
१७ | केलास आप्पाराव मस्के मजुर ३१/१०/२०२४ 

उपविभाग - उपविभागीय अभियंता, अडाण पाटबंधारे कालवे उपविभाग क्र.२, दारव्हा. 
१८ | SRA SATA शोख गफार मजुर ३१/०५/२०२८ 
१९ | Mila Hara AS मजुर ३०/०४/२०२४ 
२०  । श्रीधर नारायण कानडे मजुर ३०/११/२०२७ 
उपविभाग - उपविभागीय अधिकारी, पाटबंधारे उपविभाग, पांढरकवडा. 
२१  । प्रकाश विठठलराव खडसे स्वच्छक ३१/०८/२०२५ 

एकुण २१ 
Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 
PRADNYA SHYAM |e ना 


Date: 2023.10.17 15:21:11 +05'30' 


(प्रज्ञा मेश्राम ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ २४ पैकी २३ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -2023/ (H.W. ११७/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


विवरणपत्र - ७ 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२३/(प्र.क्र.११७/२२)/लाक्षेवि.(आस्था), दि. १७/१०/२०२३ चे सहपत्र 


कार्यकारी अभियंता, बेंबळा प्रकल्प विभाग, यवतमाळ 


रुपांतरीत अस्थाई आस्थापना कर्मचाऱ्यांची माहीती 


दि.०१/०९/२०२३ ते दि.२९/०२/२०२४ या कालावधीसाठी मुदतवाढ 


अ.क्र. कार्यालयाचे नाव कर्मचाऱ्यांचे नाव पदनाम से.नि.दिनांक 
शिडी २ ३ 1 ४ | षु 
शि उपविभागीय अभियंता, । श्री. सुनिल श्रावन वाहन चालक | ३१/१०/२०२३ 
बेंबळा प्रकल्प उपविभाग । गावंडे 
क्र. २ थाळेगांव 
एकूण शिंक 
Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 
PRADNYA SHYAM er कण दया of 
M ES H RAM aed U = WATER RESOURCE: 


Date: 2023.10.17 15:21:25 +05'30' 


(प्रज्ञा मेश्राम) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ २४ पैकी २४ 


